स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य 
विद्यापीठाचे प्रस्तावा तपासण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या छाननी समितीच्या 
अशासकीय सदस्य आणि निमंत्रित सदस्य 
यांना मानधन व प्रवास भत्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कौविउ-२०२१/प्र.क्र.२७/उद्योजकता 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- 9) plated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय 
क्र.कौविउ-२०२१/प्र.क्र.१४/२०२१/उद्योजकता, दि.०५.०२.२०२१. 

2) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय 
क्र.कौविउ-२०२१/प्र.क्र.२७/२०२१/उद्योजकता, दि.१५.०३.२०२१. 


प्रस्तावना : 

राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची तरतूद 
करण्यासाठी व त्यांच्या कामकाजाचे व कार्याचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांचेशी संबधित किंवा 
तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतुद करणाऱ्या aries सूचना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णय 
दि.०५/०२/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने विविध 
संस्थाकडून/प्रायोजक मंडळाकडून स्वयंअर्थसहाय्थित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना 
करण्यासाठी झासनास प्राप्त झालेल्या प्रकल्प अहवालांची/ प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी 
दि.१५/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये छाननी समिती गठित करण्यात आली आहे. या छाननी 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना मानधन व प्रवास भत्ता मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय: 

१. राज्यात स्वयंअर्थसहाय्थित खाजगी कौडल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी शासन निर्णय दि.१५/०३/२०२१ अन्वये गठीत 
करण्यात आलेल्या छाननी समितीतील अशासकीय सदस्य आणि निमंत्रित सदस्य यांना 
पुढील प्रमाणे मानधन आणि प्रवास व दैनिक भत्ता मंजूर करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

१) छाननी समितीचे अशासकीय सदस्य आणि निमंत्रित सदस्य यांना प्रत्येक बैठकीसाठी 
प्रत्येकी रु.५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्‍त ) एवढे मानधन देय राहील. 

२) जे अशासकीय व निमंत्रित सदस्य मुंबईमधून बैठकीसाठी उपस्थित राहतील त्यांना प्रत्येकी 

प्रतिबेठक रु.१०००/-(रुपये एक हजार फक्त ) इतका प्रवास भत्ता आणि जे सदस्य मुंबई 

बाहेरुन येतील त्यांना रेल्वेच्या Two Tier AC या दर्जास अनुज्ञेय असलेली रक्‍कम देय 

राहील. 

२. सदर छाननी समितीच्या होणाऱ्या बैठकांसाठी उपस्थित राहणाऱ्या अशासकीय सदस्य व 
निमंत्रित सदस्य यांना, मानधन व प्रवास भत्ता देण्याकरिता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक 
झेड-२,२२५१, सचिवालय सामाजिक सेवा, (०९०) सचिवालय (०१) (०१) कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता विभाग (22490498),93 कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाली 
संबधीत चाळू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असणाऱ्या अनुदानातून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र.२७/उद्योजकता 


३. उपरोक्त खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी सह सचिव (आस्थापना ) कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे.तसेच कक्ष अधिकारी ( रोख शाखा ), Heres विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

४. सदरचा शासन निर्णय,वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि.१७/०४/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग 
पहिला,उप विभाग दोन, अनुक्रमांक १० ब,नियम क्रमांक: ३१-अ (एक) अन्वये विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२११००८१२३७४१८९०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pranali Gosavi Yadav 
Date: 2021.10.08 12:38:57 +05'30' 


(प्रणाली गोसावी-यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) प्रधान सचिव, ores विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई -३२ 

२) सह सचिव (आस्थापना), कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३)महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-३२ 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई . 

६) कार्यासन अधिकारी ( आस्थापना ) व ( रोख शाखा ), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७ स्वंय अर्थसहाय्थित खाजगी कौडाल्य विद्यापीठाचे प्रस्ताव तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या छाननी समितीचे सर्व संबधित अशासकीय सदस्य/ निमंत्रित सदस्य. 

८) निवड नस्ती ( उद्योजकता ). 


पृष्ट Wat २ 


